RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


JABAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ४१ ] 


बुधवार , जुलै २२, २०२० / आषाढ ३१, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ६८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ जुलै २०२०. 


अधिसूचना 
भूमि संपादन व पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए -२०२० / प्र.क्र.२९/र-१.- भूमि संपादन व पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ५२, ५३ आणि ५४ द्वारे, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून आणि यापूर्वी 
यासंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून मा . मुख्य न्यायमुर्ती, मा . मुंबई उच्च न्यायालय, यांचेशी विचारविनिमय करून श्री . हरी 
अनंतराव पाटील, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, यांची पीठासन अधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण , औरंगाबाद या पदावर 
नियुक्ती करण्यात येत आहे. पीठासीन अधिकारी या पदावरील त्यांचा कार्यकाळ हा त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून तीन वर्षांसाठी 
किंवा ते वयाची ६५ वर्ष पुर्ण होईपर्यंत , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै २२, २०२०/ आषाढ ३१, शके १ ९ ४२ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21st July 2020 . 


NOTIFICATION 


Аст , 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

2013 . 

No. RPA - 2020/C.R.29/R - 1. - In exercise of the powers conferred by sections 52, 53 and 54 of the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 ( 30 of 2013 ) and in supersession of all previousnotifications issued in that behalf , the Governmentof 
Maharashtra , in consultation with the Chief Justice of Bombay High Court , hereby , appoints Shri Hari 
Anantrao Patil, Retired District Judge as the Presiding Officer of the Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Authority , Aurangabad , for a term of three years from the date on which he enters upon his 
office or until he attains the age of sixty - five years , whichever is earlier . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


